RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक १५ ( ४ ) ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० . 


नोटीस 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १ ९ ७४ . 


क्रमांक एमआरडी -३३१३/ प्र.क्र . ११/ नवि - ७.- सर्व संबंधितांना असे सूचित करण्यात येत आहे की, मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १ ९ ७४ ( १ ९ ७५ चा महा. ४ ) यांच्या कलम ३२ , पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाव्दारे सामुदायिक जलद 
प्रवास व्यवस्था ( एमआरटीएस) या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुरोधाने प्रस्तावित केलेल्या चौक ते कर्जत 
रा.मा.क्र .३८ चौपदरीकरण करण्याच्या प्रयोजनासाठी, विवक्षित जमिनीचे संपादन करण्याकरीता अधिसुचना काढण्याचे 
योजले आहे; अधिसूचनेचा मसुदा सोबत जोडला आहे. 

२. उक्त जमिनीचा मालक किंवा इतर कोणतीही हितसंबंधित व्यक्ती यांनी, उक्त जमीन का संपादीत करण्यात येऊ 
नये याबाबतची लेखी कारणे, ही नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत, शासनाचे प्रधान सचिव ( नवि -१ ), नगर विकास विभाग, मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० 
०३२. यांच्याकडे सादर करण्याचे याद्वारे त्यांना आवाहन करण्यात येत आहे. 

३. या नोटीशीला अनुसरुन दाखविण्यात आलेली व उक्त कालावधीत प्राप्त झालेली अशी कोणतीही कारणे शासन 
विचारात घेईल. 


भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - १ ९ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४२ 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक एमआरडी-३३१३ / प्र.क्र .११ / नवि - ७.– ज्याअर्थी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, अधिनियम, १ ९ ७४ 
( १ ९ ७५ चा महा .४ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) याची सामुदायिक जलद 
प्रवास व्यवस्था योजनेअंतर्गत चौक ते कर्जत रा.मा.क्र .३८ चौपदरीकरण करण्याच्या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्राधिकरणाच्या निवेदनावरुन राज्य शासनाला असे दिसून आले आहे की, सामुदायिक जलद 
प्रवास व्यवस्था योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुरोधाने प्रस्तावित केलेल्या चौक ते कर्जत रा.मा.क्र .३८ चौपदरीकरण 
करण्याच्या प्रयोजनासाठी सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विवक्षित जमिन संपादीत करणे आवश्यक 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, अधिनियम, १ ९ ७४ ( १ ९ ७५ चा महा .४ ) यांच्या कलम 
३२ , पोट कलम ( १ ) च्या परंतुकान्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० 
रोजी नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त जमीनीचा मालक आणि इतर हितसंबंधित व्यक्ती यांच्या रितसर 
बजावण्यात देखील आली होती. 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नोटीशीस अनुसरुन उक्त जमिनीच्या मालकाने आणि इतर कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने 
दाखविलेली कारणे विचार घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन 
संपादीत करण्याचे ठरविले आहे. 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ , पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन संपादीत करीत आहे. 


अनुसूची 


चौक ते कर्जत ( राज्य मार्ग क्र . ३८ ) 
अ.क्र . | गावाचे नाव | सर्वे नं./ गट ७/१२ भूसंपादन 

कब्जेदाराचे नाव 
तालुका 

नं . उताऱ्यावरील करण्यात 

एकुण क्षेत्र | येणारे क्षेत्र 

चौ.मी. चौ.मी. 
१ मौजे ११० अ/ १ अ पै. 

४ ९ १० १४ ९ ० आनंदराव गजानन देशमुख 
भिलवले 

महेश गजानन देशमुख 
(निवाडे ) 

शालिनी दत्तात्रय पायगुडे 
ता. 

विजया विलास ताटे 
२ खालापूर , ११० अ/ २ पै. 

१३६६० ७४१ कवळाकुमारी गोकुलचंद रजपुत 
जि . रायगड 

राणी किशोरीलाल कोहली 
उषा जोंगींदरलाल थापर 
मधुबाला प्रेमकुमार मेहंदीरजा 
मनिष दर्शनलाल थापर 
संदिप दर्शनलाल थापर 
रजनी पवन रेखी 
ममता सुनिल निगॉन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , शके १ ९ ४२ 


३ 


अ.क्र . गावाचे नाव 

तालुका 


३ 


१११/१ पै . 


चौक ते कर्जत ( राज्य मार्ग क्र . ३८ ) 
सर्व्हे नं ./ गट ७/१२ भूसंपादन 

कब्जेदाराचे नाव 
नं. उताऱ्यावरील करण्यात 

एकुण क्षेत्र | येणारे क्षेत्र 
चौ.मी. चौ.मी. 
१५४३० ४७० उषा जवाहरलालजी दर्डा 

चिरंजीलाल गोजराज जोशी 
लोखंडवाला इस्टेट व डेव्हलपमेंट 
कंपनी तर्फे डायरेक्टर सिराज टी. 
लोखंडवाला 

तसनीम एस. लोखंडवाला 
९ ५ पै . ६७००० ३५ ९ १ 

जयश्री कपील दर्डा मल्ला 
९ ४ पै. १५३ ९ ० १४७२ 

बजारदेव ऊर्फ सज्रदेव परमेश्वर साध 
८७ / २ + ३ अ पै. 

३३ ९ ६० 

५३ अजय फोजालाल झवेरी 

राजेन अमरचंद झवेरी 
प्रेमकुमार ललीतकुमार कोठारी 


४ 


5| 


६ 


७ 


८६ अ/१ पै . 


४३०० 


१००० 


८C 


मौजे 
भिलवले 
(निवाडे) 


९ 


८६ अ / २ पै . 
८४/१ पै. 
८४/२ पै. 


८१०० 
३४०० 
९ १६० 


१६ ९ ० 
२ ९ ७ 
४१२ 


१० 


ता . 


खालापूर , 
जि. रायगड 


फरजाद सोराब निलीमोरया 
अमी फरजाद निलीमोरया 
मनिष भद्रसेन ठाकर 
विरा डोसु केसवाला 
युनियन बँक ऑफ इंडिया ठाणे 
( पू .) तर्फे चिफ मॅनेजर 
श्री.अशोक कोंडीराम साळे 
विरा डोसु केसवाला 
प्रेमनाथ बालकिशन 
दर्शनजित सिंग 
मनमहिनी कौर 


२८३०० 


११ 
१२ 


८४/३ पै. 
८३ पै. 


९ ४ ९ 
२४ 


७८२०० 


अनिल एस कपुर 
सुनिता ऐ. कपुर 


१३ 


७३ पै . 
७४/२ पै. 


४ ९ ०० 
८ ९ ८० 


२३ ९ ५ 
१५ 


संजीव मलिक 
गेसु मलिक 
वेदांत मलिक यांचे अपाक रणजित 
मलिक 
दर्शनजितसिंग 
चरणदिपसिंग याचे कुलअखत्यारी श्री 
दर्शनजित सिंग 
जस्मीन कौर 
मनमोहीनी कौर 
सिमरन कौर 


१४ 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . )- १ ९ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४२ 


अ.क्र . | गावाचे नाव 

तालुका 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


४२७ 


१ ९ 


८० 


८० 


२० 


मौजे 
भिलवले 
(निवाडे ) 

ता . 
खालापूर, 
जि. रायगड 


चौक ते कर्जत ( राज्य मार्ग क्र . ३८ ) 
सर्व्हे नं ./ गट ७/१२ भूसंपादन 

कब्जेदाराचे नाव 
नं . उताऱ्यावरील करण्यात 

एकुण क्षेत्र | येणारे क्षेत्र 

चौ.मी. चौ.मी. 
७४/१ पै. १२६७० १४२१ साऊथ वेस्ट प्रो.बिल्ड प्रा.लि. तर्फे 

डाय जोगेश कुमार बन्सल 
७८/५ पै. 

७३०० 

२१२ साऊथ वेस्ट प्रो.बिल्ड प्रा.लि. तर्फे 

डाय जोगेश कुमार बन्सल 
७८/४ पै. 

४१७० १८१७ बाळ्या दादू कातकरी 
७८/३ पै. ५०० 

चरणदिपसिंग याचे कुलअखत्यारी श्री 
दर्शनजित सिंग 
जस्मीन कौर 
मनमोहीनी कौर 

सिमरन कौर 
७८/१ पै. 

गोविंद माधवराव पोवार 
७ ९ / १ पै . ७७५० ९ ७२ 

वसंत यशवंत देशमुख 
शशिकांत यशवंत देशमुख 
विलास यशवंत देशमुख 
अविनाश यशवंत देशमुख 
हेमंत माधवराव जाधव 
जयंती अनिल सोनावणे 
कल्पना प्रभाकर ढमाले 
मनमोहिनी कौर 
जसमीन कौर 
सिमरन कौर 
चरणदिप सिंग यांचे कुलमुख्यारी 

दर्शनजित सिंग 
९ १० 

१५ कमल महाविरप्रसाद मोरारका 
१७१०० १७७६ कमल महाविरप्रसाद मोरारका 

नुसुरतखान हाजी आर खान . 
११९अ पै. ११ ९ ०० ७७६ 

रामा बाळू कातकरी 
मोहय्यद तैय्यस अली बॉक्सवाला 

फरीदा मोहय्यद बॉक्सवाला 
१२३पै . ७२२०० २८ ९ २ विजयकुमार महाराजदास चोपडा 

दिपककुमार महाराजदास चोपडा 
१२८ पै. ४६०३० २४२७ 

ज्योती महेंद्र ठाकुर 
रंजना भरत ठाकुर 
रश्मी पाटील बाळगी ऊर्फ रश्मी रामचंद्र 
ठाकुर 
मिताली सचिन वागळे 


२१ 


११७ पै. 
११८ पै . 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , शके १ ९ ४२ 


५ 


अ.क्र . | गावाचे नाव 

तालुका 


मौजे 
भिलवले 
(निवाडे) 

ता . 
खालापूर , 
जि. रायगड 


चौक ते कर्जत ( राज्य मार्ग क्र . ३८ ) 
सर्व्हे नं ./ गट ७/१२ भूसंपादन 

कब्जेदाराचे नाव 
नं . उताऱ्यावरील करण्यात 

एकुण क्षेत्र | येणारे क्षेत्र 
चौ.मी. चौ.मी. 

अमरिश महेंद्र ठाकुर 
दिप्ती भरत ठाकुर 

आसावरी भरत ठाकुर 
३१६०० २८३६ 

जगमोहन विलासराय रुगठा 
रमेश लखपतराय अगरवाल 

मानव रमेश अगरवाल 
१२१४० १६३ ९ नाना नवशा कातकरी 
१४२६० १२ ९ ६ अशोक फोजमल जैन 

विल्पेश शंकरलाल जैन 
चंद्रकांत बाबुराव मोरे 


२६ 


१३० पै . 


२७ 


७६ पै. 


२८ 


७७ पै . 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय चौधरी, 
शासनाचे उप सचिव. 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


9106 8882 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated 5th November 2020 


Notice 


MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY ACT , 1974 . 


No. MRD -3313 /C.R.11 /UD - 7 - IT IS BROUGHT TO THE NOTICE OF ALL THE 
CONCERNED THAT , the Government of Maharashtra, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 32 of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act , 1974 (Mah . 
IV of 1975 ) proposes to issue a notification for acquisition of certain land alongwith structures 
appurtenant thereto for the purpose of construction of four lane Road of State Highway No. 38 from 
Karjat to Chowk , District Raigad under the Extended Mumbai Urban Infrastructure Project in Raigad 
District, by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority , the draft which is appended 
herewith . 


2 . The owners or any other persons interested in the said land is hereby called upon to show 
cause , in writing to the Principal Secretary ( UD - 1 ) to the Government, Urban Development 
Department, Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032 within a 
period of one month , from the date of publication of this notice in Maharashtra Government Gazette as 
to why the said lands should not be acquired . 

3. Any such cause shown pursuant to this notice , which may be received during the said period 
will be considered by the Government. 


Draft Notification 


No. MRD - 3313 / C.R.11 /UD-7.—Whereas, on representation from the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority ( hereinafter referred to as “ the said Authority ” ), established under 
section 3 of the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act , 1974 (Mah . IV of 1975 ) , 
( hereinafter referred to as “ the said Act ” ), it appears to the Government of Maharashtra that, for 
the purpose of construction of four lane Road of State Highway No. 38 from Karjat to Chowk , 
District Raigad under the Extended Mumbai Urban Infrastructure Project in Raigad District, by the 
said Authority, it is necessary to acquire the lands specified in the Schedule appended hereto ; 
(hereinafter referred to as " the said lands " ) 

And Whereas , the Notice , as required under the proviso to sub - section ( 1 ) of section 32 of 
the said Act was published in the Maharashtra Government Gazette, on the 5th November, 2020 ; and 
the said Notice was also duly served in the prescribed manner on the owners and other persons 
interested in the said land ; 

And whereas , after considering the causes shown by the owners and other persons interested in 
the said land pursuant to the said Notice, the Government of Maharashtra has decided to acquire the 
said land ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 32 of the said 
Act , the Government of Maharashtra hereby acquires the said land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४२ 


Schedule 


Chowk to Karjat S.H. 38 


Area as 


per 7/12 


Sr. 
No. 


Name of 

the 
Division 


S.No. / 
Gat No. 


Name of Land Owner 


Extract 

( in 
Sq.Mtr . ) 


Area 
Proposed 

to be 
acquired 

( in 
Sq.Mtrs . ) 

1490 


1 


110a / la 


4910 


Mauje 
Bhilavale 
( Nivade ) 

Tal . 
Khalapur, 

Dist . 
Raigad 


2 


110a / 2 


13660 


741 


3 


111/1 


15430 


470 


4 


95 
94 


67000 
15390 


3591 
1472 


5 


Anandrao Gajananrao Deshmukh 
Mahesh Gajanan Deshmukh 
Shalini Dattatray Paygude 
Vijaya Vilas Tate 
Kavlikumari Gokulchand Rajput 
Rani Kishorilal Kohali 
UshaJogindarlal Thapar 
Madhublala Premkumar Mehendiraja 
Mahish Darshanlal Thapar 
Sandeep Darshanlal Thapar 
Rajani Pavan Rekhi 
Mamta Sunil Nigon 
Usha Javaherlalaji Darda 
Chiranjilal Gojraj Joshi 
Siraj T. Lokhandwala 
Tasnim S. Lokhandwala for 
Lokhandwala Estate & Devlopment 
Co. 
Jaishree Kapil Darda Malla 
Bajardev / Sajradev Parmeshwer 
Sadh 
Ajay Phaujalal Zaveri 
Rajen Amarchand Zaveri 
Premkumar Lalitkumar Kothari 
Farjad Sorab Nilimoriya 
Ammi Farjad 

Nilimoriya 
Manish Bhadrasen Thaker 
Vira Dosu Keswala 
Ashok Kondiram Sale Chief 
Manager for Union Bank Of India 
Thane 
Vira Dosu Keswala 
Premnath Balkishan 
Darshanjit Sing 
Manmohini Kaur 
Anil S. Kapur 
Sunita A. Kapur 
Sanjiv Malik 
Gesu malik 
Vedant Malik APK RanjitMalik 


6 


87 / 2 + 3a 


33960 


53 


7 


86a / 1 


4300 


1000 


8 


9 


86a / 2 
84/1 
84/2 


8100 
3400 
9160 


1690 
297 
412 


10 


11 


84/3 
83 


28300 
78200 


949 
24 


12 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४२ 


Chowk to Karjat S.H. 38 


Area as 


Per 7/12 


Sr. 
No. 


Name of 

the 
Division 


S.No. / 
Gat No. 


Name of Land Owner 


Extract 

( in 
Sq.Mtr . ) 


Area 
Proposed 

to be 
acquired 

( in 
Sq.Mtrs.) 
2395 
15 


13 
14 


73 
74/2 


4900 
8980 


Mauje 
Bhilavale 
( Nivade ) 

Tal . 
Khalapur , 

Dist . 
Raigad 


15 


74/1 


12670 


1421 


16 


78/5 


7300 


212 


17 


78/4 


4170 


1817 


18 


78/3 


500 


427 


19 
20 


78/1 
79/1 


80 
7750 


80 
972 


Darshanjit Sing 
Charandipsing P.O. A. 
Darshanjitsing Jasmin Kaur 
Manmohini kaur 
Simran Kaur 
Jogesh Kumar Bansal for 
South West Pro Pvt.Ltd . 
Jogesh Kumar Bansal for 
South West Pro Build Pvt.Ltd . 
Balya Dadu Katkari 
Charandipsing P.O. A. 
Darshanjitsing 
Jasmin Kaur 
Manmohini kaur 
Simran Kaur 
Govind Madhavrao Powar 
Vasant Yashwant Deshmukh 
Shashikant Yashwant Deshmukh 
Vilas Yashwant Deshmukh 
Avinash Yashwant Deshmukh 
Hemant Madhavrao Jadhav 
Jaynti Anil Sonawane 
Kalpana Prabhakar Dhamale 
Manmohini Kaur 
Jasmin Kaur 
Simran Kaur 
Charandipsing P.O. A. 
Darshanjit Sing 
KamalMahavirprasad Morarka 
Kamal Mahavirprasad Morarka 
Nusurt Khan Haji R Khan 
Rama Balu Katkari 
Mohayyad Taiyyas ali Boxwala 
Farida Mohayyad Boxwala 
Vijaykumar Maharajdas Chopda 
DipakkumarMaharajdas Chopda 
Jyoti Mahendra Thakur 
Ranjana Bharat Thakur 
Rashmi Patil Balgi alias Rashmi 
Ramchandra Thakur 
Mitali Sachin Waghale 
Amrish Mahendra Thakur 
Deepti Bharat Thakur 
Asawari Bharat Thakur 


21 


21 
22 


117 
118 


910 
17100 


15 
1776 


23 


119a 


11900 


776 


24 


123 


72200 


2892 


25 


128 


46030 


2427 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर ५ , २०२० / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


Chowk to Karjat S.H. 38 


Area as 


Sr. 
No. 


Name of 

the 
Division 


S.No. / 
Gat No. 


Name of Land Owner 


per 
Extract 

( in 
Sq.Mtr .) 


Area 
Proposed 

to be 
acquired 

( in 
Sq.Mtrs.) 

2836 


26 


130 


31600 


Mauje 
Bhilavale 
( Nivade ) 

Tal . 
Khalapur , 

Dist . 
Raigad 


27 
28 


76 


12140 
14260 


1639 
1296 


Jagmohan Vilasrai Rugtha 
Ramesh Lakhpatrai Agarwal 
Manav Ramesh Agarwal 
Nana Nawsha Katkari 
Ashok Fojmal Jain 
Vilpesh Shankarlal Jain 
Chandrakant Baburao More 


77 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY CHAUDHARI , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


